नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व 
श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्था व 
कार्यालयांकरीता पदनिर्मिती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१८/ प्र.क्र.४०(भाग-२) / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ एप्रिल, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१८/प्र.क्र.४०(भाग-२) 
/आरोग्य-३, दिनांक- २३.०५.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष- 
४/जिहिअ/वेतनत्रुटी/२७८-८०/१९, दिनांक-१२.०४.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त शासन निर्णयामधील पृ. क्र.9 वरील ६)“जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, पालघर” 


खालील रकान्यामध्ये अ.क्र.१ “जिल्हा हिवताप अधिकारी” या पदासमोर वेतनश्रेणी या स्तंभामध्ये 
“१५६००-३९१००” ऐवजी “९३००-३४८००” आणि ग्रेड पे या स्तंभामध्ये “६६००” ऐवजी “४४००” असे 
वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक Pp महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१८१२४७३२९३१७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
Rajendra Vereen shana 


Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 


॥ O=G t Of 
Shamraoji ५६५५९ Heat 


Department 


Kau rte Date: 2019.04.23 12:15:48 


+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१८/ प्र.क्र.४०(भाग-२)/आरोग्य-३, 


३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकें जिपस्तर), मुंबई 

६. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

८. सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.. 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २, सेवा 
३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


